परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०२०/ प्र.क्र.(६५/२०)/तांशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०३ सप्टेंबर,२०२० 


संदर्भ १. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, उवतंशि/तांशि-१/३३/११/९३/१३,दि.२४/१०/२०१६. 
२. शासन शुध्दीपत्रक, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, उवतंशि/तांशि-१/३३/११/९३/१३,दि.२५/१०/२०१६. 
३. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, उवतंडि/तांशि-१/३३/११/९३/१३,दि.०३/०४/२०१७. 
४. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, उवतंशि/तांशि-१/३३/१२/१२५/१३,दि.०६/०१/२०१७. 
५. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, उवतंशि/तांशि-१/३३/१२/१२५/१३,दि.०३/०४/२०१७. 
६.शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवी-२७१५/प्र.क्र.3०२/आठ, दि.२९/०२/२०१६. 
७.संचालक, तंत्रशिक्षण यांचे पत्र क्र. ४/आस्था/परिविक्षा/२०२०/१२७, दि.२०/०२/२०२०. 


शासन आदेशा :- 

उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. १,२ व ३ येथील शासन निर्णयान्वये श्री.मनोज श्रीकृष्ण नागमोडे यांची 
प्राध्यापक, अणुविद्युत व दूरसंदेशावहन अभियांत्रिकी, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, शासकीय 
अभियांत्रिकी शिक्षक सेवा, गट-अ या पदावर आणि उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. ४ व ५ येथील शासन निर्णयान्वये 
श्री.प्रसाद म. जोशी, यांची प्राध्यापक, विद्युत अभियांत्रिकी, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय,शासकीय 
अभियांत्रिकी शिक्षक सेवा, गट-अ या पदावर दोन वर्षांच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरीता नियुक्‍ती 
संदर्भातील कार्यवाही करण्यात आली आहे. सदरचा कालावधी पूर्ण झाल्याने श्री.मनोज श्रीकृष्ण नागमोडे 
आणि श्री.प्रसाद म. जोशी, यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. ७ येथील 
पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 
२. शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील 
संदर्भाधीन क्र.६ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता श्री.मनोज नागमोडे आणि श्री.प्रसाद जोशी 
प्राध्यापक यांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी खालील तक्त्यात स्तंभ ०५ मध्ये नमूद 
दिनांकास समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चालू ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ ०६ 


मध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 
अ. | अध्यापकाचे नाव व कार्यरत रुजू दिनांक परिविक्षाधीन परिविक्षाधीन सेवा नियमितपणे 
क्र संस्था कालावधीत कालावधी पुढे चालू 
घेतलेल्या रजा | समाप्तीचा दिनांक | ठेवण्याचा दिनांक 
hal 2 3 [1_ ate =] 4 & 
१. । श्री.मनोज श्रीकृष्ण नागमोडे, | दि.१३/०४/२०१७ निरंक दि.१२/०४/२०१९ | दि.१३/०४/२०१९ 
प्राध्यापक, अणुविद्युत व (म.पू) (म.नं) (म.पू) 
दूरसंदेशवहन अभियांत्रिकी, 
शासकीय अभियांत्रिकी व 
संशोधन महाविद्यालय, अवसरी 
2. श्री.प्रसाद म. जोशी, दि.०४/०४/२०१७ २० दि.२३/०४/२०१९ | दि.२४/०४/२०१९ 
प्राध्यापक, विद्युत अभियांत्रिकी, (4.4) (444) (म.पू. 
शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय, कराड 


शासन आदेश क्रमांकः परिवि-२०२०/ प्र.क्र.(६५/२०)/तांशि-१ 


४. सदर शासन आदेश, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि-२७१५/ प्र.क्र.३०२/ आठ, 
दि. २९.०२.२०१६ मधील तरतुदींनुसार व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि/ २७१५/ प्र.क्र.२०३/ आठ, 
दि. २५.०८.२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


4. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२००९०३१४५६५५४६०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


gitally signed by 5. e 
nment Of Maharashti Higher and Technical 
‘ment, postalCode=400032, st=Mah. hy 


Sameer Laxman &: 
D h e re tne a 1 


Date: 2020.09.03 14:57:54 +05'30' 


(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित अध्यापक (प्राचार्यांमार्फत) 
प्रत, 
संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय, पुणे. 
प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अवसरी/कराड. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / ळेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/सातारा. 
अ.मु.स,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय,मुंबई. 
निवड नस्ती (तांशि-१) 


Av A -O 


Cc 
es 


८८४) oc 
मो द. टक आक Se DS Da 


S 


पृष्ठ २ पैकी 2 


